तिवरे व सागरतटीय जैवविविधतेचे संवर्धन 
प्रतिष्ठानाच्या (MFOM) नियामक मंडळावर 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२३५/फ-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३, 
दिनांक २३.०९.२०१५ 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३, 
दिनांक ०७.१०.२०२० 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एस-३०/२०१५/प्र.क्र.२१९/फ-३, 
दिनांक १८.१०.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
कांदळवन संवर्धनाच्या अधिक परिणामकारक प्रयत्नांसाठी व किनाऱ्यावरील जनतेच्या 
जीवनमानात सकारात्मक प्रभाव आणण्यासाठी संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री 
(Patron) यांच्या आश्रयाखाली तथा मा.मंत्री (वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली तिवरे व सागरतटीय 
जैवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानची (Mangrove and Marine Biodiversity Conservation 
Foundation of Maharashtra (MFOM)) स्थापना करण्यात आली आहे. 
२. तिवरे व सागरतटीय जैवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाचे (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) प्रशासकीय कामकाज 
करणे, व्यवस्थापन करणे तसेच पर्यवेक्षण व नियंत्रण ठेवणे याकरिता नियामक मंडळ (Board of 
Governors) आणि प्रतिष्ठानाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रशासकीयद्ृृष्ट्या अंमलबजावणी करण्याच्या 
हेतूने कार्यकारी समितीची (Executive Committee) रचना करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र. २ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रतिष्ठानाच्या नियामक मंडळावर (Board of Governors) व कार्यकारी 
समितीवर (Executive Committee) शासकीय / अशासकीय व्यक्‍ती व संस्था यांची नियुक्‍ती / 
नामनिर्देशन करण्यात आले आहे. 
३. तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळात 
(Board of Governors) एका विधीमंडळ सदस्यास नियुक्‍त / नामनिर्देशित करण्याची तरतूद 
होती. सदर तरतूदीमध्ये संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयानुसार सुधारणा करण्यात आली असून 
त्यानुसार नियामक मंडळात “दोन” विधीमंडळ सदस्यांचे नियुक्‍ती / नामनिर्देशन करता येणार 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२३५/फ-३ 


४. सबब तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळावर 
(Board of 9०/७॥०/७ सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द 
करुन नव्याने अशासकीय व्यक्‍्ती/संस्था यांची नियुक्‍ती / नामनिर्देशन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

तिवरे व सागरतटीय जैवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळावर 
संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये नियुक्‍त / नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची नियुक्‍ती याव्दारे 
रद्द करण्यात येत आहे. 
२. तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळावर 
(Board of Governors) खालील अशासकीय व्यक्‍ती/संस्था यांची “सदस्य” म्हणून याव्दारे 
नियुक्‍ती / नामनिर्देशन करण्यात येत आहे :- 


नियामक मंडळ (Board of Governors) 


अ.क्र. श्रेणी व्यक्‍ती / संस्थेचे नाव 
हि शासनाने नामांकित केलेले विधीमंडळ ls) मा.श्रीमती मनिषा अशोक चौधरी, 
सदस्य विधानसभा सदस्य 


2) मा.श्री.योगेश कदम, विधानसभा सदस्य 


२ । कांदळवन व सागरी जेवविविधता श्री. एन. वासुदेवन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 


विषयाबाबतचे तज्ञ व्यक्‍ती (सेवानिवृत्त) 
३ ।शासनाने नामांकित केलेले मच्छिमार | श्री. SATA पांडुरंग भिका, दांडा कोळी मासेमारी 
समाजाचे प्रतिनिधी व्यावसायिक सहकारी संस्था 


४ । सागरीतटीय व सागरी जैवविविधता  संचाळक, बॉम्बे नेचरल हिस्ट्री सोसायटी 
संधारणाबाबतचे कार्य करणाऱ्या | (8-5) 
अशासकीय संस्था / संस्थेचे प्रतिनिधी 


३. उपरोक्त व्यकती / संस्थेची नियुक्‍ती ३ वर्षांकरिता राहील. प्रतिनिधी म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या व्यक्तींची नियुक्‍ती जो पर्यंत ते संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधित्व करतील तो पर्यंतच 
वैध (valid) राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२३५/फ-३ 


४. तिवरे व सागरतटीय जेवविविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (Mangrove and Marine 
Biodiversity Conservation Foundation of Maharashtra (MFOM)) नियामक मंडळ तसेच 
कार्यकारी समित्यांवरील कामकाजाच्या अनुषंगाने नियुक्‍त / नामनिर्देशीत अशासकीय सदस्यांना 
रु. ८९००/- व त्याहून अधिक ग्रेड वेतन असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दराने प्रवासभत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय असेल. मात्र त्यांना विमान प्रवास आणि रेल्वेच्या वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा 
प्रवास अनुज्ञेय असणार नाही. 
द्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१९१६१४०४८९१९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
RAVIKIRAN 
SABAJI GOVEKAR = 
( डॉ. रविकिरण गोवेकर ) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.श्रीमती मनिषा अशोक चौधरी, विधानसभा सदस्य. 
४. मा.श्री.योगेश कदम, विधानसभा सदस्य. 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६. सचिव, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. प्रधान सचिव (पर्यावरण), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०.प्रधान सचिव (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१२.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१३.विभागीय आयुक्‍त कोंकण, नवी मुंबई. 
१४.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), मुंबई. 
१५.अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष), मुंबई. 
१६.आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
१७.मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), ठाणे 
१८. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), कोल्हापूर. 
१९.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२३५/फ-३ 


२०.विशेष कार्य अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई. 

२१.कमांडर, तटरक्षक दल, पश्चिम मुंबई, महाराष्ट्र 

२२.वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे. 

२३.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र किनारी प्रदेश व्यवस्थापन प्राधिकरण. 

२४.संचालक, राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र संस्था, पणजी, गोवा. 

२५.श्री. एन. वासुदेवन, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सेवानिवृत्त) 

२६.श्री. याम पांडुरंग भिका, दांडा कोळी मासेमारी व्यावसायिक सहकारी संस्था. 
२७.संचालक, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, मुंबई (BNHS) 

२८. निवडनस्ती, फ-३ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


